नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, 
मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना 
दि.०१.०९.२०२० ते दि. २८.०२.२०२१ किंवा 
विभागाचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर होईपर्यंत 
(यापैकी जे अगोदर होईल तो पर्यंत) मुदतवाढ 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक : अस्थायी-२९२०/प्र.क्र.६०/ना.पु.१५, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० मार्च, २०२१. 


संदर्भ :- 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. अस्थायी -२९२०/प्र.क्र.६०/ 
ना.पु.१५, दिनांक : १७.०९.२०२१. 


शासन शुद्धीपत्रक :- 


उपरोक्त संदर्भाधिन शासन निर्णयातील मुद्दा क्र. ३ मध्ये सुधारणा करण्यात येत असून तो 
खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावा - 


“ अस्थायी पदांवरील खर्च संबंधित वित्तीय वर्षासाठी मंजूर केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा 
व तो "मागणी क्र.एम-२, २४०८-अन्न साठवण व वखार साठवण, १०१ प्रापण व पुरवठा, (०२) शिधावाटप 
(०२) (०१) मुंबई शिधावाटप क्षेत्र, दत्तमत (२४०८००६४) - ०२, मजुरी " या लेखा शिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात 
यावा. ” 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०३३०१५४९०२३५०६ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


tection 


Asmita Ravindra Patil * 


(अस्मिता पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई. 
२) वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः अस्थायी-२९२०/प्र.क्र.६०/ना.पु.१५, 


३) महालेखापाल -१, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 
४) महालेखापाल -१, महाराष्ट्र (लेखा परीक्षा), मुंबई. 

५) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७ वित्त विभाग (व्यय -४), मंत्रालय, मुंबई - 32. 

८) वित्त विभाग (अर्थसंकल्प १९), मंत्रालय, मुंबई ३२. 

९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे. 

qo) निवड नस्ती (ना.पु.१५). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


